ग्राम विकास विभागांतर्गत काम करणाऱ्या 
कंत्राटदारांवर करावयाच्या कार्यवाहीबाबत 
मार्गदर्शक सूचना 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्रासयो-२०२१/प्र.क्र.१०८/बांधकाम-२ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: ०६ जून, २०२३ 
१ ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासयो-२०२१/प्र.क्र.१०८/बांधकाम-२, 
दिनांक ०७ डिसेंबर, २०२१ 


उपरोक्त वाचा येथील दिनांक ०७.१२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील दंडात्मक कार्यवाही 
करण्याचे सक्षम अधिकारी या मुद्दा क्र.३(१) येथे “सचिव, मुमंग्रासयो, ग्राम विकास विभाग” ऐवजी 
“उप सचिव, प्रमंग्रासयो, ग्राम विकास विभाग/सचिव, मुमंग्रासयो, ग्राम विकास विभाग ” असे वाचण्यात 
यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६०६१७५६३३९८२० असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL PRASHANT VINAYAKRAO 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=FINANCE DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e81 


4db5f8c505422af66a5628314537e, 
pseudonym=52A6F57E50F36E268CFB25B4597BB27 
2928588 
serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01FF72FSCAES 

V | N A YA K R A FDDC4F8C964F3AFC6B6249294AD88EC870D, 
cn=PATIL PRASHANT VINAYAKRAO 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री, यांचे अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई . 


. मा.उपमुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव,महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


2 
३. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान परिषद/विधानसभा, मुंबई. 
४. मा.मंत्री, ग्रामविकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्रासयो-२०२१/प्र.क्र.१०८/बांधकाम-२ 


५. मा.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 

६. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सचिव (मुमंग्रासयो), ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 

९. मुख्य अभियंता, प्रमंग्रासयो/ मुमंग्रासयो, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
१०.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद. 

११.अधिक्षक अभियंता, प्रमंग्रासयो/ मुमंग्रासयो, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था. 
१२.अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

१३.कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, सर्व. 

१४.कार्यकारी अभियंता, प्रमंग्रासयो, सर्व. 

१५.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१६.निवडनस्ती, बांधकाम-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


